प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई व शैक्षणिक तंत्रज्ञान 
कक्ष, वरळी यांचे कार्यालयावरील खर्च भागविण्यात 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२०/प्र.क्र.४९/प्रशिक्षण 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २१ जूले, २०२० 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.डायट ४५१६/(४०/१६)/प्रशिक्षण 
दिनांक १७/१०/२०१६ 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. डायट २०१८/प्र.क्र.७४/प्रशिक्षण 
दिनांक २३/८/२०१८ 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २४१९/(५१/१९)/अर्थसंकल्प 
दिनांक ११/१२/२०१९ 
प्रस्तावना:- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दिनांक, १७/१०/२०१६ अन्वये विद्या प्राधिकरण व 
संलग्न संस्थेची पुनर्रचना करण्यात आली असून व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, मुंबई या संस्थेची 
पुनर्रचना करुन प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. शालेय 
शिक्षण व क्रोडा विभाग शासन निर्णय, दिनांक २३/८/२०१८ अन्वये शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष, वरळी या 
कार्यालयाची प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयात ASH करण्यात आलेले आहे. 
पुनर्रचनेअंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणामध्ये एक सूत्रता 
आणण्यासाठी प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई व शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष, वरळी या कार्यालयातील 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व इतर बाबीवरील खर्च भागविण्यासाठी तरतुद करण्यात येणारी पुढील लेखाशीर्षे 
मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्व साधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, शिक्षक प्रशिक्षण ( ००) (०१) 
व्यवसाय मार्गदर्शन व माहिती केंद्र ( २२०२ ०६५६) मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण (०३) 
शैक्षणिक तंत्र विषयक कक्ष, (03) (०१) शैक्षणिक तंत्र विषयक कक्ष ( अनिवार्य ) ( २२०२ ११५१) बंद 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. आयुक्‍त (शिक्षण ) यांनी शासनास सादर HIST आहे. पुर्नरचित प्रादेशिक 
विद्या प्राधिकरणास वेतन व इतर उद्दिष्टांवरील खर्च भागविण्यासाठी सन २०२०-२०२१ करीता वितरीत 
करण्यात येणाऱ्या अनुदानाकरीता सांकेतांक २२०२ १११५ याखाली एकत्रित तरतुद करण्यात आली असून 
या तरतुदीमधून वर नमूद केलेल्या कार्यालयावरील खर्च भागविण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२०/प्र.क्र.४९/प्रशिक्षण 


शासन निर्णय :- 

पुर्नरचित प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई व शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष, वरळी यांच्या वेतन व इतर 
उद्दिष्टांवरील खर्च मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ००३, प्रशिक्षण, (०१ ) शिक्षकांचे 
प्रशिक्षण, ( ०१ ) ( ०१ ) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (अनिवार्य) ( २२०२ १११५ ) या पुढे या लेखाशीर्षाखाळील 
तरतुदीमधून भागविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर लेखाशीर्षाखालील खर्चासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे हे असतील 
तर आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून उप संचालक, १) प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई २) विभागीय 
व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी (सर्व) ३) नियंत्रण अधिकारी शौक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष, वरळी ४) प्रशासन 
अधिकारी बालचित्रवाणी, पुणे हे असतील असे संदर्भ क्र. ३ अन्वये घोषित करण्यात आले आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००७२३१२५०४४३१२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by RAJENDRA SHANKARRAO. 
RAJENDRA ५ नळ 
SCHOOL EDUCATION & SPORT DEPARTMENT, 
Cod 2, st=Mahe hi 
S H A N KA R RA 2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca2802 
67c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, 
jalINumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976 
83175db4f05841 1807fb1031c17dd155677, 
PAWA R cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR, 
Di 2020.07.23 13:45:44 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

३. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र शासन, पुणे 

६. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे 

८. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 

९. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर 
११.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२०/प्र.क्र.४९/प्रशिक्षण 


१३.सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


